पोलीस पाटील भरतीबाबत मार्गदर्शन 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीव्हीपी १११३/१७६७/प्र.क्र. ५९२/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०१४ 


वाचा 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी ०६११/प्र.क्र. ४१९/पोल-८, दि. २३.८.२०११. 
प्रस्तावना : 

पोलीस पाटील पदावरील निवडीसाठी वरील उपरोक्त शासन निर्णयान्वये ८० गुणांची लेखी व 
२० गुणांची तोंडी (मुलाखत) घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, या आदेशामध्ये परीक्षेचे स्वरुप, 
गुणवत्ता यादी/निवडसूची तयार करणे, निवडसूचीची कालमर्यादा, तोंडी (मुलाखत) परीक्षेस पात्र 
ठरण्यासाठी किमान गुण, लेखी व तोंडी परीक्षेत समान गुण पडल्यास उमेदवार निवडीसाठी 
अनुसरावयाची कार्यपध्दती इत्यादीबाबत तरतुदी विहित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या 
मुद्यांवर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वारंवार मार्गदर्शन मागण्यात येते. पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया 
राबविताना, क्षेत्रीय स्तरावर अडचणी येऊ नयेत, भरती प्रक्रिया अधिक गतिमान, सुटसुटीत व 
पारदर्शक व्हावी याकरीता, उपरोक्त बाबींसंदर्भात तरतुदी विहित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

पोलीस पाटील पदावर उमेदवाराची भरती करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती 
अनुसरण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

१. लेखी परीक्षा. 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. बीव्हीपी ०६११/प्र.क्र. ४१९/पोल-८, दि. २३.८.२०११ 

अन्वये पोलीस पाटील पदावरील निवडीसाठी इयत्ता १० पर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत ८० गुणांची 
लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी (Objective & 
Multiple Choices) स्वरुपाची राहील. यामध्ये सामान्य ज्ञान, गणित, स्थानिक परिसराची माहिती व 
चाळू घडामोडीचा VATA असावा. प्रत्येक प्रश्न एक गुणाचा राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीव्हीपी १११३/१७६७/प्र.क्र. ५९२/पोल-८ 


२. तोंडी परीक्षेकरीता किमान गुण. 
पोळीस पाटील भरती/निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत किमान 
३६ गुण (४५%) गुण प्राप्त करणारे उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील. 
३. तोंडी (मुलाखत) परीक्षा उपस्थिती. 
ळेखी परीक्षेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारास, पोळीस पाटील 
भरती/निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या २० गुणांच्या तोंडी (मुलाखत) परीक्षेस उपस्थित राहणे अनिवार्य 
राहील. तोंडी परीक्षेस अनुपस्थित रहाणारा उमेदवार अंतिम निवडीकरीता अपात्र ठरेल. मात्र, एखाद्या 
उमेदवाराला मुलाखतीत शुन्य गुण मिळाले असले तरी लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तो जर 
गुणवत्ता यादीत येत असेल, तर असा उमेदवार पोलीस पाटील पदावरील निवडीकरीता पात्र राहील. 
४. निवडसूची. 
निवडसूची एक वर्षासाठी वैध राहील. त्यानंतर ती व्यपगत होईल. निवडसूची तयार 
करताना एका पदासाठी एक उमेदवार या प्रमाणात तयार करण्यात यावी. 
५. उमेदवारास समान गुण मिळाल्यास. 
गुणवत्ता यादीमधील दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उमेदवार समान गुण धारण करीत 
असतील, तर अशा उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम खाळील निकषांवर क्रमवार लावला जाईल. :- 
१. पोलीस पाटलांचे वारस ; त्यानंतर 
२. अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे 
उमेदवार ; त्यानंतर 
माजी सैनिक असलेले उमेदवार ; त्यानंतर 
४. वयानेज्येष्ठ उमेदवार. 


२. हे आदेशा निर्गमित करण्यापूर्वी ज्या कार्यालयांनी पोलीस पाटील भरती /निवडीसाठी 
जाहिरनामा प्रसिध्द करुन, लेखी व तोंडी परीक्षा घेऊन, गुणवत्ता यादी/निवडसूची तयार केली असेल, 
तसेच राबविलेल्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही अडचण नसेल आणि केवळ शासनाने पोळीस 
पाटील भरती प्रक्रियेस दिलेल्या स्थगितीमुळेच निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेश देणे बाकी 
असेल, त्याबाबतीत या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू असणार नाहीत. मात्र, ज्या कार्यालयांनी लेखी 
व तोंडी (मुलाखत) परीक्षा घेतली असेल आणि त्यांना तोंडी (मुलाखत) परीक्षेस उमेदवार अनुपस्थित 
असल्यामुळे किंवा गुणवत्ता यादी/निवडसूची तयार करण्यासंदर्भात काही अडचणी आल्यामुळे, किंवा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीव्हीपी १११३/१७६७/प्र.क्र. ५९२/पोल-८ 


दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उमेदवारांना समान गुण (लेखी व तोंडी परीक्षेत मिळून) मिळाल्यामुळे, 
कोणत्या उमेदवारांची निवड करावी, याबद्दल अडचणी आल्या असतील, तर त्यांना या आदेशातील 
मुद्दा क्र. ३, ४ व ५ मधील तरतुदीनुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. ज्या कार्यालयांनी पोळीस 
पाटील भरती प्रक्रिया राबविण्याकरीता फक्‍त जाहिरनामा प्रसिध्द केला असेल आणि उमेदवारांकडून 
अर्ज प्राप्त झाले असतील, अशा प्रकरणी शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयाची माहिती अर्जदारांना 
देऊन, सुधारीत शासन निर्णयाप्रमाणे भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्य प्रकरणी या आदेशातील 
तरतुदी, हे sear निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


३. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगरे वगळून) वरील आदेश त्यांच्या 
अधिनस्त सर्व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना कळवावेत आणि या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
केली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६२४१११६३६५९२९ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h a ru 5 h j | a Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila 
Chandrakant Tambekar, C = IN, S 


Chandrakant Siiatarasitra 0. 


GOVERNMENT OF 


Ta m bek ar MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.08.22 15:48:09 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
शासनाच्या सह सचिव 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य 
३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
६. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीव्हीपी १११३/१७६७/प्र.क्र. ५९२/पोल-८ 


७. मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
१०. सचिव (fasts), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगरे वगळून). 
१३. निवडनस्ती (पोलळ-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


